% महाराष्ट्र शासन राजपत्र, जून २, २-०५/ज्येष्ठ ९१२, शके ९९९२७ [भाग चार-अ 


गृह विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १३ एप्रिल २००५ 


अधिसूचना 
केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, २९९७. 
क्रमांक बीसीआर. ०१/२००१/११/विशा-५.--केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 
१९९५ (१९९५ चा ७) चे कलम २(अ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून, माहाराष्ट्र शासन, याद्वारे सर्ब तहसीलदार आणि कार्यकारी दंडाधिकारी यांना त्यांच्या 
संबंधित अधिकारितेमध्ये प्राधिकृत अधिकारी म्हणून अधिसूचित करीत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


सु. ज. महाजन, 
शासनाचे सहसचिव. 


HOME DEPARTMENT 
Mantralaya, Mumbai 400 032, dated the 13th April 2005 
NOTIFICATION 
Case TELEVISION NeTworKs (REGULATON) Act, 1995. 
No. BCR. 01/2001/11/SPL-5.—In Exercise of the powers conferred by 
clause (a) of section 2 of the Cable Television Networks (Regulation) Act, 
1995 (7 of 1995), the Government of Maharashtra hereby notifies all the 


Tahasildars and Executive Magistrates to be the authorised officers for 
the purposes of the said Act, within their respective jurisdiction. 


By order and in the name of the Governor of Maharashira, 


S. J. MAHAJAN, 
Joint Secretary to Goverment. 


